भूसंपादन अधिनियम, १९८४ नुसार कलम १८ 
खालील वाढीव मोबदला मा. न्यायालयात भरणा 
करण्यासाठी "८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती 
ठेवी-१०१-शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी " या 
लेखाशिर्षाखाली निधी उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ जानेवारी, २०२४. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याखभ २०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दि.०३.०६.२०१५ 

२) शासन निर्णय क्रमांक: सितना-०८१४/प्र. क्र.२७२/परिवहन-४, दि.०१.०८.२०१५ 

३) विशेष भूसंपासन अधिकारी (इ व द) नांदेड यांचा अंतिम निवाडा क्र. २००८/विभूसं/इवद/ 
सिआर-८, दि.०६.०५.२०१० 

४) LAR No.69/2011, LAR No.72/2011 य LAR No. 71/2011 या प्रकरणी मा. दिवाणी 
न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) बिळोली यांचे आदेश अनुक्रमे दि.३०.०९.२०१९ व 09.90.2098 


Civil Application No.6370 of 2020 in First Appeal Stamp No.15516 of 2020 Civil 
Application No.6216 of 2020 in First Appeal Stamp No.15504 of 2020, Civil 
Application No.6218 of 2020 in First Appeal Stamp No.15512 of 2020 UT प्रकरणी मा. 


उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश दि.०८.१०.२०२० व 
दि.०९.१०.२०२० 
६) शासन निर्णय क्रमांक: सितना-१२२०/प्र. क्र.२६६/परिवहन-४, दि.१५.०२.२०२१. 


७) Civil Application No.5393 of 2021 in FA/2511/ 2021 With CA.5410 / 2021 in 
FA/2512 /2021, With CA/621/2020 in FA/2512/ 2021, With CA/6218/2020 in 
FA/2511/ 2021, With CA/15396/2022 in FA/2512/ 2021 या प्रकरणी मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश दि.१३.०३.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका /का-२अ /सीतना / आधु/नस्ती 

क्र.६०/सीतना बिलोली/२०२३/जा.क्र.८७०३ दि.२६ जुले, २०२३. 

९) उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, बिलोली यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२०/उविअ/भूसं/कावि- 
७७४, दि.३०.०६.२०२३. 


ल 
“-_ 
— 


> 


शासन निर्णय :- 
परिवहन आयुक्त यांचे संदर्भाधीन क्र. ८ वरील दि.२६.०७.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावासंदर्भात 
असे कळविण्याचे मळा Bea आहेत की, सीमा तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


अंतर्गत मौजे कार्ला (खुद), ता. बिलोली, जि. नांदेड येथे एकूण १० हेक्टर ८३ आर जमीनीचे 
भुसंपादन करण्यात आले आहे. प्रस्तुत भुसंपादनासंदर्भात विशेष भुसंपादन अधिकारी, (इ व द) 
नांदेड यांनी दि.०६.०५.२०१० रोजी अंतिम निवाडा घोषित केला आहे. सदर अंतिम निवाडा 
आदेशाविरुध्द आणि वाढीव गोबदला मिळण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे 


दाखल = Civil Application No.6216/2020 First Appeal Stamp No. 15504/2020 (LAR 


No.69/2011), Civil Application No.6370/2020 First Appeal Stamp No. 15516/2020 (LAR 
No.71/2011), Civil Application No.6218/2020 First Appeal Stamp No. 15512/2020 (LAR 


No.72/2011) या प्रकरणी उपर्निरदिष्ट क्र. ५ येथील मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये अर्जदाराने 
मागणी केलेली वाढीव मोबदल्याची ४०% रक्‍कम रु. १४,३६,३९,६५९/- इतकी रक्‍कम उपर्निर्दिष्ट 
क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये मा.उच्च न्यायालयात जमा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


२. आता सदर प्रकरणी उपर्निदिष्ट क्र. ७ येथील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मा. 
न्यायालयात वाढीव मोबदल्यापोटी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र- १, प्रपत्र- २, प्रपत्र- ३, प्रपत्र- ४ व 
प्रपत्र- ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार जमा करावयाची उर्वरित 34% रक्‍कम एकूण रु. ४,४९,३४,९२६/- 
(अक्षरी रुपये चार कोटी एकोणपन्नास लाख चौतीस हजार नऊडी सव्वीस फक्त) मा. न्यायालयात 
जमा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदरची रक्‍कम तातडीने मा. न्यायालयात भरणा करण्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, 
नांदेड/उपविभागीय अधिकारी बिलोली, जि. नांदेड यांनी घ्यावी. 
३. प्रस्तुत रककम मा. दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, बिलोली 
जि. नांदेड यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तर जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरची रक्कम पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

अ) अपीलाच्या वेळी भूसंपादन अधिनियमातील तरतूदी तसेच अनुषंगीक न्यायनिर्णय 
विचारात घेवून सरकारी वकीला मार्फत शासनाची बाजू मा, उच्च न्यायालयापुढे 
मांडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी नांदेड/उपविभागीय अधिकारी बिलोली, जि. 
नांदेड यांची राहील. 

ब) मंजूर केलेली रक्‍कम हितसंबंधितांनी योग्य त्या बँक हमी शिवाय उचलू नये किंवा मा. 
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार sas करावी, sal लेखी विनंती उपविभागीय 
अधिकारी बिलोली यांनी मा. न्यायालयात करावी. 


५. याबाबतीत होणारा खर्च हा "८६७४ - शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१-शासनाने 
ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा (संगणक संकेतांक ८६७४ 
००१९)"या लेखाज्रीर्षाखाली चालू वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. उपरोक्त उल्लेखिलेल्या लेखाशीर्षाखाली देण्यात आळेली मंजुरी ही अंतरिम आहे. जर 
वरिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाचा अंतिम निकाल शासनाच्या बाजूने लागला 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


तर या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्कम न्यायालयातून काढून त्या रकमेचा भरणा 
"८६७४- ARAM ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१-शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (ओ 
न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा (संगणक संकेतांक ८६७४ ५०१२)" या लेखाशीर्षाखाली 
करावा लागेल. 


७. जर वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या विरुध्द लागला तर सदरहू रक्‍कम "८६७४- 
शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१-शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी न्यायालयाकडे जमा 
केलेल्या प्रतिभूती रकमा (संगणक संकेतांक ८६७४ 4092)" या लेखाशीर्षाखाली जमा दर्शवून खर्च 
मागणी क्र. बी-३ २०४१, वाहनांवरीळ कर (०१)(०५) सीमा तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व 
संगणकीकरण (२०४१ ०३१२) १३- कार्यालयीन खर्च या अंतिम लेखाशीर्षाखाली टाकावा लागेल व 
त्या परिस्थितीत संबंधित अधिकारी आवऱ्यक त्या भारित रकमेच्या मंजुरीबाबतचा रीतसर प्रस्ताव 
सादर करतील. 


८. उपविभागीय अधिकारी बिलोली, जि. नांदेड यांनी वरिष्ठ न्यायालयातील अपिलाचा निकाल 
लागल्याबरोबर या प्रकरणी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. कोणत्याही खातेदारास 
कोणत्याही बाबतीत उपविभागीय अधिकारी बिलोली, जि. नांदेड व मा. न्यायालयामार्फत दुहेरी 
फायदा मिळणार नाही याची दक्षता जिल्हाधिका-यांनी घ्यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास पाठवावा, परिवहन आयुक्‍त यांनी यासंदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
विनाविलंब प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी. 


९. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.४७७/२०२३/व्यय-८ 
दि.०२.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमती व वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.३.६.२०१५ अन्वये 
लेखाशिर्ष "८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी" या लेखाशिर्षाखाली भूसंपादन अधिनियम, 
१८९४ मधील कलम १८ खालील वाढीव मोबदला उपलब्ध करुन देणेबाबत प्रशासकीय विभागास 
दिलेल्या अधिकारास अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०८१२४६१७८२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
\VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
)3ed255751866f45a6b130031d 


BHARAT र: 
RAMCHANDRA LANGHI : 


E59850F0B38740391 1C9F82C 
\T RAMCHANDRA LANGHI 
5°30" 


(भ.रा.लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, नांदेड 
प्रत, माहितीसाठी व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


१) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद 

३) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड 

४) उपविभागीय अधिकारी बिलोली, जि. नांदेड 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
) 
) 
) 
) 


६) सरकारी वकिल, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद. 

७ सरकारी वकील, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), बिलोली. 

८) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१०) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (अर्थ-२/११/व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवडनस्ती (परिवहन-४. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


1) प्रत्न१ | १ 
मा. Sel न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद Ala Civil Applicaton ॥१०.५३९३/२०२१ in FA 
२५११/२०२१ WITH CA ५४१०/२०२१ In FA २५१२/२०२१ WITH CA ६२१६/२०२० In FA 
2492/2029 WITH CA ६२१८/२०२० in FA 2499/2029 WITH CA 9438§/2022 in FA 
2492/2029 मधील दिनांक 93.03.2023 च्या न्याय निर्णयानुसार परीगणीत वाढीव मोबदला 
रक्कमेचा तपशील 
भुसंदर्भ क्र.६९/२०११ अर्जदार :- शंकर महादप्पा मोठेमुकुंद 
गाव/तालुका गट नंबर क्षेत्र हे. आर| क्षेत्र चौ.मी. | वाढीव मोबदला दर (रु. प्रति चौ.मी.) 
कार्ला खुर्द ता. बिलोली | १४९ ०.४८ ४८०० १२२८.५ 
अ. तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 
षि . । जमिनीची किमत क्षेत्र x दर ५८९६८०० 
४८०० », १२२८.५ 

२. | १२% दराने अतिरिक्‍त घटकांची रक्‍्कम- 

कमल ४ ची अधिसुचना चावडीवर प्रसिध्द दि.१४.१०.२००८ ते कलम ११ 

चा निवाडा प्रसिध्द दि.०६.०५.२०१० 

वर्ष-१ महिने-६ दिवस-२३ ११०५९९८ 

१ वर्ष ७०७६१६%१ ७०७६१६ 

१ महिना ५८९६८) ६ ३५३८०८ 

१ दिवस १९३८)२३ ४४५७४ 
३. | ३०% दराने सानुग्रह अनुदान १७६९०४० 
४. | एकूण रक्‍कम (१--२--३) ८७७१८३८ 
५. | यापूर्वी भूसंपादन निवाड्यानुसार जमिन धारकास अदा केलेल्या जमिनीचा १२०००० 

मोबदला रक्‍कम 
६. | निव्वळ देय वाढीव मोबदला रक्‍कम (४-५) ८६५१८३८ 
७. | ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंत 

रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर ९% दराने व्याजाची रक्‍कम (दि.निरंक ते 

०६.०५.२०१०) (टिप- संपादन निवाड्यामध्ये संपादित संघ यांनी संपादित पि 

जमिनीचा ताबा घेतल्या नससल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर 

व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय नाही) 
८. । निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक ०२.१२.२०२० पर्यंत 

रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर १५ % दाराने व्याजाची रक्‍कम 

(दि.०६.०५.२०१० ते 02.92.2020) 

वर्ष-१० महिने-६ दिवस-२६ १३७२०३७३ 

१ वर्ष १२९७७७५.७>१० १२९७७७५७ 

१ महिना १०८१४७.९७६ ६४८८८७.८२ 

१ दिवस ३६०४.९२३>)९२६ ९३७२८.१८ 
९. | व्याजाची एकूण रक्‍कम (७--८) १३७२०३७३ 
| १०. | ०. | मा. न्यायालयात जमा करावयाची एकूण रक्‍कम (६--९) २,२३,७२,२११ 
च्च १. | एकूण रक्कमेच्या ४०% रक्‍कम (यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्‍कम) ८९,४८,८८४.४ 
१२ | एकूण रक्कमेच्या 34 % रक्‍कम ७८,३०,२७४/- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


प्रपत्र- २ 


मा. Seq न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद Aa Civil Applicaton ॥१०.५३९३/२०२१ in FA 
२५११/२०२१ WITH CA ५४१०/२०२१ In FA २५१२/२०२१ WITH CA ६२१६/२०२० In FA 
2492/2029 WITH CA &29¢/2020 in FA 2499/2029 WITH CA 9438&/2022 in FA 
2492/2029 मधील दिनांक 93.03.2023 च्या न्याय निर्णयानुसार परीगणीत वाढीव मोबदला 


रक्कमेचा तपशील 
भुसंदर्भ क्र.६९/२०११ अर्जदार :- पिराजी गग्या कुडकेकर 
गाव/तालुका गट नंबर क्षेत्र हे. आर | क्षेत्र चौ.मी. | वाढीव मोबदला दर (रु. प्रति चौ.मी.) 
कार्ला खुर्द ता. बिलोली | ave Yat} ०.६१ ६१०० १२२८.५ 
अ. तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 
ia . | जमिनीची किमत क्षेत्र x दर ७४९३८५० 
६१०० K १२२८.५ 
२. | १२% दराने अतिरिक्‍त घटकांची रक्‍्कम- 
कमल ४ ची अधिसुचना चावडीवर प्रसिध्द दि.१४.१०.२००८ ते कलम ११ 
चा निवाडा प्रसिध्द दि.०६.०५.२०१० 
वर्ष-१ महिने-६ दिवस-२३ १४०५५३९ 
१ वर्ष ८९९२६२१ ८९९२६२ 
१ महिना ७४९३८३६ ४४९६२८ 
१ दिवस २४६३»%२२३ ५६६४९ 
३. ।३०% दराने सानुग्रह अनुदान २२४८१५५ 
४. | एकूण रक्‍कम (१--२--३) १११४७५४४ 
५. । यापूर्वी भूसंपादन निवाड्यानुसार जमिन धारकास दा केलेल्या जमिनीचा १५२५०० 
मोबदला रक्‍कम 
६. | निव्वळ देय वाढीव मोबदला रक्‍कम (४-५) १०९९५०४४ 


ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंत 
रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर ९% दराने व्याजाची रक्‍कम (दि.निरंक ते 
०६.०५.२०१०) (टिप- संपादन निवाड्यामध्ये संपादित संघ यांनी संपादित 
जमिनीचा ताबा घेतल्या नससल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर 
व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय नाही) 


८. । निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक ०२.१२.२०२० पर्यंत 
रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर १५ % दाराने व्याजाची रक्‍कम 
(दि.०६.०५.२०१० ते ०२.१२.२०२०) 


वर्ष-१० महिने-६ दिवस-२६ 

१ वर्ष १६४९२५६.६)९१० १६४९२५६६ 
१ महिना १३७४३८.०५६ ८२४६२८.३ 
१ दिवस ४५८१.२६५२६ ११९११२.७६ 


१७४२३६३०७.०६ 


९. । व्याजाची एकूण रक्‍कम (७-८) 


१७४२३६३०७.०६ 


| १०. | ०. | मा. न्यायालयात जमा करावयाची एकूण रक्‍कम (६--९) 


२८४३१३५१.०६ 


| ११. | १. | एकूण रक्कमेच्या ४०% रक्‍कम (यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्‍कम) 


११३७२५४०.४२ 


१२ | एकूण रक्कमेच्या ३५% रक्‍कम 


8 र 9५0 9 ९७३/- 
पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


प्रपत्र- ३ 
मा. Sel न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद Ala Civil Applicaton ॥१०.५३९३/२०२१ in FA 
२५११/२०२१ WITH CA ५४१०/२०२१ In FA २५१२/२०२१ WITH CA ६२१६/२०२० In FA 
2492/2029 WITH CA ६२१८/२०२० in FA 2499/2029 WITH CA १५३९६/२०२२ in FA 
2492/2029 मधील दिनांक 93.03.2023 च्या न्याय निर्णयानुसार परीगणीत वाढीव मोबदला 
रक्कमेचा तपशील 
भुसंदर्भ क्र.६९/२०११ अर्जदार :- तुकाराम पुंडळीक 
गाव/तालुका गट नंबर क्षेत्र हे. आर | क्षेत्र चौ.मी. | वाढीव मोबदला दर (रु. प्रति चौ.मी.) 
कार्ला खुर्द ता. बिलोली | १४९ Yat} ०.३१ ३१०० १२२८.५ 
अ. तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 
षि . | जमिनीची किमत क्षेत्र xX दर ३८०८३५० 
३१०० K १२२८.५ 
२. | १२% दराने अतिरिक्त घटकांची रक्‍्कम- 
कमल ४ ची अधिसुचना चावडीवर प्रसिध्द दि.१४.१०.२००८ ते कलम ११ 
चा निवाडा प्रसिध्द दि.०६.०५.२०१० 
वर्ष-१ महिने-६ दिवस-२३ ७१३७३६ 
१ वर्ष ४५६६४२>१ ४५६६४२ 
१ महिना ३८०५३.५९६ २२८३२१ 
१ दिवस १२५१५२३ २८७७३ 
३. । ३०% दराने सानुग्रह अनुदान ११४२५०५ 
४. | एकूण रक्‍कम (१--२--३) ५६६४५९१ 
५. | यापूर्वी भूसंपादन निवाड्यानुसार जमिन धारकास दा केलेल्या जमिनीचा ७७५०० 
मोबदला रक्‍कम 
६. | निव्वळ देय वाढीव मोबदला रक्‍कम (४-५) ५५८७०९१ 
७. | ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंत 
रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर ९% दराने व्याजाची रक्‍कम (दि.निरंक ते 
०६.०५.२०१०) (टिप- संपादन निवाड्यामध्ये संपादित संघ यांनी संपादित a 
जमिनीचा ताबा घेतल्या नससल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर 
व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय नाही) 
८. । निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक ०२.१२.२०२० पर्यंत 
रकाना क्र.६ मधीळ रक्कमेवर १५ % दाराने व्याजाची रक्‍कम 
(दि.०६.०५.२०१० ते 02.92.2020) 
वर्ष-१० महिने-६ दिवस-२६ ८८६०१९४.९८ 
१ वर्ष ८३८०६३.६५९१० ८३८०६३६.५ 
१ महिना ६२८३८६६३१९ ४१९०३१.७८ 
१ दिवस २३२७.९५९२६ ६०५२६.७ 
९. | व्याजाची एकूण रक्‍कम (७--८) ८८६०१९४.९८ 
। १०. | मा. न्यायालयात जमा करावयाची एकूण रक्‍कम (६५९) १४४४७२८५.९८ 
। ११. | एकूण रक्कमेच्या ४०% रक्कम (यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्कम) ५७७८९१४.३९२ 
१२ | एकूण रक्कमेच्या ३५% रक्कम ५०,५६,५५०/- 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


1) परत्र | 8 


मा. Seq न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद Ala Civil Applicaton No.4383/2024 in FA 


2499/2029 WITH CA 4890/2029 


In FA 2492/2029 WITH CA §&29&/2020 In FA 


2492/2029 WITH CA §29¢/2020 in FA 2499/2029 WITH CA 9438/2022 in FA 
2492/2029 मधील दिनांक 93.03.2023 च्या न्याय निर्णयानुसार परीगणीत वाढीव मोबदला 


रक्कमेचा तपशील 

भुसंदर्भ क्र.9२/२०११ अर्जदार :- लक्ष्मण इरन्ना 

गाव/तालुका गट नंबर क्षेत्र हे. आर क्षेत्र चौ.मी. | वाढीव मोबदला दर (रु. प्रति चौ.मी.) 
कार्ला खुर्द ता. २१० पैकी| १.६१ १६१०० १०२३.७ 

बिलोली 

अ. तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 

| . । जमिनीची किमत क्षेत्र xX aw १६४८२३७५ 


१६१०० X 4023.9 


२. | 92% दराने अतिरिक्‍त घटकांची रक्‍्कम- 

कमल ४ ची अधिसुचना चावडीवर प्रसिध्द दि.१४.१०.२००८ ते कलम 

११ चा निवाडा प्रसिध्द दि.०६.०५.२०१० 

वर्ष-१ महिने-६ दिवस-२३ ३०९१४३७ 

१ वर्ष १९७७८८५१५१ १९७७८८५ 

१ महिना FE8L23XG ९८८९३८ 

१ दिवस ५४१८>२३ १२४६१४ 
३. । ३०% दराने सानुग्रह अनुदान ४९४४७१२.५ 
४. | एकूण रक्‍कम (94243) २४५१८५२४.५ 
५. । यापूर्वी भूसंपादन निवाड्यानुसार जमिन धारकास दा केलेल्या जमिनीचा ४०२५०० 

मोबदला रक्‍कम 
६. | निव्वळ देय वाढीव मोबदला रक्‍कम (४-५) २४११६०२४.५ 
७. | ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंत 

रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर ९% दराने व्याजाची रक्‍कम (दि.निरंक ते 

0§.04.2090) (टिप- संपादन निवाड्यामध्ये संपादित संघ यांनी शि 

संपादित जमिनीचा ताबा घेतल्या नससल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे 

सदर व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय नाही) 
८. | निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक ०२.१२.२०२० पर्यंत 

रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर १५ % दाराने व्याजाची रक्‍कम 

(दि.०६.०५.२०१० ते ०२.१२ .२०२०) 

वर्ष-१० महिने-६ दिवस-२६ ३८२४३९९५.३४ 

१ वर्ष ३६१७४०३.६७>१० ३६१७४०३६.७ 

१ महिना 309840.3X§ १८०८७०१.८ 

१ दिवस १००४८.३४९२६ २६१२५६.८४ 
९. | व्याजाची एकूण रक्‍कम (७--८) ३८२४३९९५.३४ 
| १०. | ०. | मा. न्यायालयात जमा करावयाची एकूण रक्‍कम (६--९) ६२३६००१९.८४ 
aa १. | एकूण रक्कमेच्या ४०% रक्‍कम (यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्‍कम) २४९४४००७.९४ 
१२ | एकूण रक्कमेच्या ३५% रक्कम २,१८,२६,००६.९४/- 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२०/प्र.क्र.२६६/परि-४ 


प्रपत्र- ५ 


मा. Sel न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद Alt Civil Applicaton ॥०.५३९३/२०२१ in FA 
२५११/२०२१ WITH CA ५४१०/२०२१ In FA 2492/2029 WITH CA ६२१६/२०२० In FA २५१२/२०२१ 
WITH CA §29¢/2020 in FA 2499/2029 WITH CA 9436/2022 in FA 2492/2029 मधील 
दिनांक 93.03.2023 च्या न्याय निर्णयानुसार परीगणीत वाढीव मोबदला रक्कमेचा तपशील 


भुसंदर्भ क्र.9२/२०११ अर्जदार :- दशरथ गंगाराम तुम्मोड 
गाव/तालुका गट नंबर क्षेत्र हे. आर | क्षेत्र चौ.मी. | वाढीव मोबदला दर (रु. प्रति चौ.मी.) 
कार्ला खुर्द ता. बिलोली | २१० ०.०२ २०० १०२३.७ 
अ. तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
क्र. 
lal . । जमिनीची किमत क्षेत्र x दर २०४७५० 
२०० X 4023.9 
२. | 92% दराने अतिरिक्‍त घटकांची रक्‍्कम- 
कमल ४ ची अधिसुचना चावडीवर प्रसिध्द दि.१४.१०.२००८ ते कलम ११ 
चा निवाडा प्रसिध्द दि.०६.०५.२०१० 
वर्ष-१ महिने-६ दिवस-२३ ३८३९३ 
१ वर्ष २४५७०५१ २४५७० 
१ महिना २०४७५६ १२२८२ 
१ दिवस § 9X23 १५४१ 
३. | ३०% दराने सानुग्रह अनुदान ६१४२५ 
४. | एकूण रक्‍कम (१--२--३) ३०४५६८ 
५. । यापूर्वी भूसंपादन निवाड्यानुसार जमिन धारकास दा केलेल्या जमिनीचा ५००० 
मोबदला रक्‍कम 
६. | निव्वळ देय वाढीव मोबदला रक्‍कम (४-५) २९९५६८ 
७. | ताबा दिल्याच्या दिनांकापासून निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापर्यंत 
रकाना क्र.६ मधील रक्कमेवर ९% दराने व्याजाची रक्‍कम (दि.निरंक ते 
०६.०५.२०१०) (टिप- संपादन निवाड्यामध्ये संपादित संघ यांनी संपादित शि 
जमिनीचा ताबा घेतल्या नससल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सदर 
व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय नाही) 
८. । निवाडा घोषित केल्याच्या दिनांकापासून ते दिनांक ०२.१२.२०२० पर्यंत 
रकाना क्र.६ मधीळ रक्कमेवर १५ % दाराने व्याजाची रक्‍कम 
(दि.०६.०५.२०१० ते ०२.१२ .२०२०) 
वर्ष-१० महिने-६ दिवस-२६ ४७५०६४.९२ 
१ वर्ष ४४९३५.२>५९१० ४४९३५२ 
१ महिना ३७४४.६६ २२४६७.६ 
१ दिवस १२४.८२)९२६ 3284.32 
९. | व्याजाची एकूण रक्‍कम (७--८) ४७५०६४.९२ 
| १०. | ०. | मा. न्यायालयात जमा करावयाची एकूण रक्‍कम (६--९) ७७४६३२.९२ 
११. १. | एकूण रक्कमेच्या ४०% रक्‍कम (यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्‍कम) ३०९८५३.१६८ 
१२ | एकूण रक्कमेच्या 34 % रक्‍कम २,७१,१२२/- 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


